केंद्र पुरस्कृत “ प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी 
न्याय महाअभियान (PM - JANMAN)”3iclet 
आदिम जमातीतील (कोलाम, कातकरी व 
माडीया गोंड) पात्र कुटुंबांसाठी आवास योजना 
(ग्रामीण) राज्यात राबविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.२९४ /योजना-१० 
बांधकाम भवन, 24 मर्झबान रोड, 
फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१. 
तारीख : ०९ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा :- 


9) श्री.अनिल कुमार सिंह, अवर सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
क्र._-१२०५१/०१/२०१३---,दि.०८/१२/२०२३ रोजीचे पत्र. 
२) श्री.अनिल कुमार सिंह, अवर सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
क्र._-१२०५१/०१/२०१३--,दि.११/१२/२०२३ रोजीचे पत्र. 
३) श्री.अनिल कुमार सिंह, अवर सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
क्र._-१२०५१/०१/२०१३--,दि.१२/१२/२०२३ रोजीचे पत्र. 
४) श्री.शैळेश कुमार सिंह, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
क्र.3.0. ॥९०.२-१७०२५/२६/२०२३-३७-२॥॥ (१) (6-३८६६२५),दि.१३/१२/२०२३ रोजीचे पत्र. 
५) श्री.अनिल कुमार सिंह, अवर सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
क्र.1-११०१३/२/२०२३-३--००.. (३८६६६९),दि.१४/१२/२०२३ रोजीचे पत्र. 
६) श्री.गया प्रसाद, उप महानिदेशाक, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
क्र.1-११०१३/२/२०२३-३1-२०. (३८६६६९),दि.१५/१२/२०२३ रोजीचे पत्र. 
७) ग्रामविकास विभागाचे क्र.प्रमआयो-जी-२०२३/प्र.क्र.२९४/योजना-१०, दि.१५.१२.२०२३ चे पत्र. 
८) श्री.गया प्रसाद, उप महानिदेशक, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
.D.O. No. J-919093/2/2023-RH-Pol. (३८६६६९),दि.१८/१२/२०२३ रोजीचे पत्र. 
९) श्री.करलिन खोंगवार देशमुख, अपर सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
क्र.).0. ॥९०.०-१७०२५/२६/२०२३-३०७ Part (२), दि.१९/१२/२०२३ रोजीचे पत्र. 
१०) श्री.अनिल कुमार सिंह, अवर सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
क्र.3-११०१३/२/२०२३-३--००. (३८६६६९),दि.२२/१२/२०२३ रोजीचे पत्र. 
११ ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्र.प्रआयो-२०१७/प्र.क्र.६०/योजना-१०, दि.१४.०७.२०१७ 


प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाने जनजातीय गौरव दिनानिमित्त दि.१५/११/२०२३ रोजी देशात “ प्रधानमंत्री जनजाती 
आदिवासी न्याय महाअभियान (PM - JANMAN)” राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महाअभियानाचा 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.२९४/योजना-१० 


देशातील ७५ विशेषत: आदिवासी गटांचा विकास करणे हा मुख्य उद्देश आहे. केंद्र शासनाने या 
महाअभियानांतर्गत ११ विशेष बाबींवर लक्ष केंद्रीत करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाने 
“ प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान (PM - JANMAN)” अंतर्गत आदिम जमातीतील पात्र 
कुटुंबांसाठी देशातील ४.९० लाख लाभार्थ्यांना मुलभूत सुविधांसह पक्की घरे बांधण्यासाठी प्रति घरकुल 
रु.२.३९ लाख (घरकुल अनुदान रु. २ लाख, स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत रु. १२ हजार आणि मनरेगा 
अंतर्गत ९०/९५ दिवसांचे अकुठाळ वेतन रु. २७ हजार अंदाजे) अशी तरतूद केली आहे. राज्यात केंद्र 
पुरस्कृत “ प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN)” अंतर्गत आदिम 
जमातीतीळ (कोलाम, कातकरी व माडीया गोंड) पात्र कुटुंबांसाठी आवास योजना (ग्रामीण) 
राबविण्याबाबतची बाब राज्य शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन |नणंय निर्णय :- 


राज्यात केंद्र पुरस्कृत “ प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान (PM - JANMAN)” 
अंतर्गत आदिम जमातीतील (ISH, कातकरी व ASA गोंड) पात्र कुटुंबांसाठी आवास योजना (ग्रामीण) 
राबविण्यास शासन मान्यता देत आहे. या योजनेतील पात्र भूमीहीन लाभार्थ्यांना पंडित दीनदयाळ उपाध्याय 
घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना (PDU) अंतर्गत अनुदान अनुज्ञेय राहील. 
२. “प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान (PM - JANMAN)” अंतर्गत आदिम 
जमातीतील ( कोलाम, कातकरी व माडीया गोंड ) पात्र कुटुंबांसाठी प्रति घरकुल रु.२.३९ लाख (घरकुल 
अनुदान रु.२.०० लाख, स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत रु. १२ हजार आणि मनरेगा अंतर्गत ९०/९५ दिवसांचे 
अकुशल वेतन रु. २७ हजार अंदाजे) एवढे अनुदान अनुज्ञेय असेल. 
३. “प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण” च्या मार्गदर्शक सूचना या योजनेस लागू राहतील. तसेच, 
संदर्भाधीन क्र.9 येथील दि.१५.१२.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या सूचनेनुसार, या योजनेमध्ये 
लाभार्थी निवड करताना प्रामुख्याने खालील बाबींचा विचार करणे आवश्यक आहे:- 
(१) लाभार्थी आदिम जमातीतील संवर्गामधील (कोलाम, कातकरी व माडीया गोंड) असावा. 
(२) लाभार्थ्याकडे कुठेही पक्के घर नसावे. (३) लाभार्थ्याच्या कुटुंबातील सदस्य शासकीय सेवेत 
नसावा. 


४. *“ प्रधानमंत्री जजजाती आदिवासी न्याय महाअभियान (PM - JANMAN)” अंतर्गत आदिम जमातीतील 
(कोलाम, कातकरी व माडीया गोंड) पात्र कुटुंबांसाठी आवास योजना (ग्रामीण) ही योजना केंद्र पुरस्कृत 
असून या योजनेंतर्गत केंद्र व राज्य हिस्सा ६०: ४० या प्रमाणानुसार राहील. सदर योजनेकरिता राज्य 
हिऱऱ्याचा निधी आदिवासी विकास विभागाकडून उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तसेच, केंद्र व राज्य हिस्सा 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.२९४/योजना-१० 


लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात PFMS (Public Finance Management System) प्रणालीद्वारे वितरीत 
करण्यात येईल. 

५. संदर्भाधीन क्र.७ येथील दि.१५.१२.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये, सदर अभियानांतर्गत लाभार्थी निवड व 
मंजूरी प्रक्रियेमध्ये, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्रकल्प संचालक यांचा समावेश असून, त्यांच्यासमवेत 
प्रकल्प अधिकारी/सहायक प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांचा Gaal करण्यात 
येत आहे. 

६. सदर अभियानांतर्गत मासिक, भौतिक व आर्थिक प्रगती अहवाल संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष 
ग्रामीण गृहनिर्माण, बेलापूर, नवी मुंबई यांच्यामार्फत आदिवासी विकास विभागास पाठविण्यात यावा. 

७. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.११३/१४४४ दि.११.०३.२०२४, 
आदिवासी विकास विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.५०/का.०८, दि.१३.०६.२०२४ व वित्त विभागाचा 
अनौपचारीक संदर्भ क्र. ४७९/व्यय-१४, दि.१०.०४.२०२४ अन्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०२४०८०९११३६०१३३२० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally si d by Subhash 
Subhash sane 


DN: cn=Subhash Baban 


Ingale, o=Rural Development 

B a b a N Department, ou, 
email=subhash.ingale@mah. 
gov.in, c=US 


Date: 2024.08.09 18:07:29 
INgale ५४४४७७ 


(सुभाष इंगळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
४. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.२९४/योजना-१० 


५. मा.मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव /सचिव, मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग (सर्वी, 
मंत्रालय, मुंबई. 
७. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
८.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
९.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
qo, विभागीय आयुक्‍त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सवी. 
११. आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, नागपूर. 
१२. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक. 
१३. सर्व जिल्हाधिकारी. 
१४. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
१५. संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण, ४ था मजला, दक्षिण कक्ष, सिडको भवन, 
सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई. 
१६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, सी.बी.डी.बेलापूर, 
नवी मुंबई. 
१७. ग्रामविकास विभागातील सर्व सह/उप सचिव/अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 
१८. उप सचिव, नियोजन विभाग/आदिवासी विकास विभाग/ वित्त विभाग (का.व्यय-१४, व्यय-१५ 
व अर्थ-१७) /सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग/अल्पसंख्याक विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
१९. उप आयुक्‍त (विकास), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सर्वी 
२०. प्रकल्प संचालक , जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (सर्व) 
२१. गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती (सवी. 
२२. निवड नस्ती (योजना-१०). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


